महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ मे, २०२२ 
संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 
२. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७०९३.३३ लक्ष मधून ₹११९६.४७ लक्ष (अक्षरी अकरा कोटी शहान्नव लक्ष 
सत्तेचाळीस फक्त) इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट २४॥॥ ७ ERSURSG 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
। (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३१५००० ७८७५० २२०५० 
०३, अतिकालिक भत्ता ५५० ७७ ३८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ४४८ २२४ 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० ३६२६ १८१३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० ७०० ३५० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०८२६ १५१५ ७५८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ४९७ २४९ 
१७, संगणक खर्च ४४३ ६२ ३१ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 00 | १४ 9 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 2 ४: 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ५६ २८ 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo 9 3 
५०, इतर खर्च २० FO ४ 
५१, मोटार वाहने ३५ ४ ३ 
एकूण (०१) (०१) ३६५०७७ ८५७५६ २५५५८ 
2 | (0१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १२० ६० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०५००० २६२५० ७३५० 
एकूण (०१) (०३) १०५८५८ २६३७० ७४१० 
एकूण (०१) ४७०९३५ ११२१२६ ३२९६८ 
एकूण ००१ ४७०९३५ १२१२६ ३२९६८ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४२५७० १०६४२ २९८० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ १५१ ७६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४९ २० p99 q 
१३, कार्यालयीन खर्च १८२ २५ १३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० १५४ ७७ 
१९, आहार खर्च २६५२ ३७१ १८५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ५६ २९ 
५०, इतर खर्च १६८ २३ १२ 
एकूण (०१) (०४) ४८३१२ ११४४२ ३३८३ 
४ | (०१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ २०३ १०२ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० २७५२ ७७१ 
एकूण (०१) (०५) १२४६३ २९५५ ८७३ 
एकूण (०१) ६०७७५ १४३९७ ४२५६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 0000 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ १६५७२ ८२८६ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२९०९७ ३२२७४ ९०३७ 
एकूण (०२) (०३) २४७४७१ ४८८४६ १७३२३ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ ७७०७ ३८५४ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७६८८ १९२२ ५३८ 
एकूण (०२) (०४) ६२७४१ ९६२९ ४३९२ 
एकूण (०२) ३१०२१२ ५८४७५ २१७१५ 
एकूण १०२ ३७०९८७9 ७२८७२ २५९७१ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३९४९७ ३४८७४ ९७६५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० ४५५ २२७ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ ६७४ ३३८ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११५५ १६१ ८१ 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७५ ३०४ १५२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० ५६० २८० 
१९, आहार खर्च २६८४४ ३७५८ १८७९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ७३९ ३६९ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ ११९ ६० 
५०, इतर खर्च ७१२ ९९ ५० 
एकूण (०१) (०१) १८८५९० ४१७४३ १३२०१ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(99) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ १४८५१ ७४२६ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४०७४२ १०१८५ २८५२ 
एकूण (११) (०१) १४६८२५ २५०३६ १०२७८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 2 ४: 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २०५००० ५१२५० १४३५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १७९ ९० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० ८४०० ४२०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१२ ५३३ २६७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०००० १४०० ७०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ५८४ २९३ 
१७, संगणक खर्च ८००० ११२० ५६० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ५०२ २५१ 
एकूण (23) (०१) २९५८६२ ६३९६८ २०७११ 
एकूण १०३ ६३१२७७ १३०७४७ ४४१९० 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ ४७९७३ १३४३३ 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ १७ ९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ४९० २४५ 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ ८७ ४४ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०८१ १५१ ७६ 
१३, कार्यालयीन खर्च १३७९ १९३ ९६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ ७४ ३७ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ४२६९ २१३५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ४७२ २३७ 
५०, इतर खर्च ६३० ८८ ४४ 
एकूण (०१) (०१) २३३६३९ ५३८१४ १६३५६ 
एकूण १०४ २३३६३९ ५३८१४ १६३५६ 
१ १ | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २३१५ २३२४ १६२ 
एकूण ८०० २३१५ BR १६२ 
एकूण ०२, समाज कल्याण १७०९१५३ ३६९८८३ ११९६४७ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (2234-2242) 
५०, इतर खर्च १८० ६० | | 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १८० ६0॥ | 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १७०९३३३ ३६९९४३ ११९६४७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


2. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शातींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२७१५४७१५३०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ‘VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO 


54704 


"(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


